शासनसेवेत नियुक्‍त खेळाडूंच्या र॒जा, परिविक्षा 
कालावधी, वेतनवाढी, इ. सेवा विषयक 
बाबींसंदर्भात शिफारशी करणारी समिती 
गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :संकीर्ण १७१९/प्र.क्र.२८/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०९ मार्च, २०२० 


प्रस्तावना :- 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दिनांक ०९ डिसेंबर,२०१० च्या शासन निर्णयानुसार 
अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासनसेवेत थेट नियुक्ती देण्याची कार्यपद्धती नमूद केली आहे. 
शासनाच्या दिनांक २१ मे,२०११ व दिनांक १० एप्रिल,२०१३ च्या शासन निर्णयानुसार सर्वसाधारण 
खेळाडूंना गट-अ ते गट- ड मधील पदावर नियुक्तीसाठी क्रीडा अर्हतेचे नियम निश्चित करण्यात आले 
आहेत तसेच दिनांक ०१ ऑक्टोबर,२०१५ च्या शासन निर्णयानुसार दिव्यांग खेळाडूंना शासन सेवेत 
थेट नियुक्‍ती देण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार थेट नियुक्तीसाठी पात्र 
खेळाडूंना त्यांच्या पसंतीच्या विभागात संबंधित पदांच्या उपलब्धतेनुसार नियुक्‍ती देण्यात येते. 
त्यानुसार आजवर बहुतांश खेळाडूंना त्यांच्या पसंतीनुसार महसूल विभाग, गृह विभाग, इ. 
विभागातील गट-अ ते गट- ड या पदावर नियुक्ती दिली आहे. तथापि सदर थेट नियुक्‍त खेळाडूंपैकी 
काही खेळाडू हे त्यांच्या क्रीडा प्रशिक्षणाकरिता अथवा नियमित सरावाकरिता दीर्घकालीन रजेवर 
जातात, तसेच प्रत्यक्ष स्पर्धा कालावधीत देखील त्यांना बऱ्याच काळ कार्यालयापासून दूर रहावे 
लागते. सदर खेळाडू ज्या संबंधित विभागामध्ये नियुक्‍त आहेत त्या विभागाच्या संबंधित पदाच्या सेवा 
प्रवेशा नियमांची पूर्तता करू ठाकत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे सेवा विषयक तसेच वेतनाचे प्रश्न निर्माण 
होतात. त्यामुळे सदर विषयांसंदर्भात सर्वकष धोरण ठरविण्यासाठी शासनास शिफारस 
करण्यासंदर्भात समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासननिर्णय: 

शासन सेवेत नियुक्‍त करण्यात आलेल्या खेळाडूंना सरावासाठी व आंतराराष्ट्रीय स्पर्धेतील 
सहभागासाठी किती कालावधीची रजा मंजूर करावी, त्यांचा परिविक्षा कालावधी पूर्ण 
करण्यासंदर्भातील निकष काय असावेत, त्यांना रजा वेतन व वेतनवाढी कशा प्रकारे अनुज्ञेय 
करण्यात याव्यात इ.संदर्भात सर्वकष धोरण ठरविण्यासाठी शासनास शिफारस करण्यासाठी 
खालील प्रमाणे समिती गठीत करण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव पदनाम 
।१___| अपर मुख्य सचिव,ज्ञालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग अध्यक्ष 
२ | Ha HIST व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे सदस्य 
३ सहसचिव/उपसचिव,(क्रीडा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग सदस्य 
४ सहसचिव/उपसचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य 
षु सहसचिव/उपसचिव (सेवा),वित्त विभाग सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १७१९/प्र.क्र.२८/क्रीयुसे-२ 


६ सहसंचालक,क्रीडा व युवक सेवा,पुणे सदस्य 
9 श्रीमती तेजस्विनी सावंत, विशेष कार्य अधिकारी सदस्य 
¢ श्री विरधवल खाडे, तहसीलदार सदस्य 
g श्रीमती ललिता बाबर,उपजिल्हाधिकारी सदस्य 
१० | श्री पंकज शिरसाठ,पोलीस उपअधीक्षक/सहायक पोळीस आयुक्‍त  ।सदस्य 
११ । श्रीमती सुवर्णा बारटक्के,जिल्हा HIST अधिकारी सदस्य 
१२ । श्रीमती अभिलाषा म्हात्रे, क्रीडा अधिकारी,नवी मुंबई महानगरपालिका | सदस्य 
१३ | उपसंचालक (मुख्यालय),क्रोडा व युवक सेवा,पुणे सदस्य सचिव 
२. उपरोक्त समितीची कार्यकक्षा खालील प्रमाणे राहील:- 


शासन सेवेत नियुक्‍त करण्यात आलेल्या खेळाडूंना, (अ) सरावासाठी व आंतराराष्ट्रीय 
स्पर्धेतील सहभागासाठी, किती काळावधीची रजा अनुज्ञेय करावी, (ब) त्यांचा परिविक्षा 
कालावधी वाढविणे,समाप्त करणे, इ.बाबी, (क) रजा वेतन व वेतनवाढी अनुज्ञेय करणे, (ड) 
अनुषंगिक उद्भवणाऱ्या इतर सेवा विषयक बाबी, या संदर्भात तरतुदी करण्याच्या अनुषंगाने 
शासनास शिफारस करणे. 

क्रीडा विभागात तसेच क्रीडा विभागाव्यतिरिक्‍त अन्य विभागात थेट नियुक्‍त खेळाडूंच्या 
उपरोक्त सेवा विषयक बाबींच्या अनुषंगाने शिफारशी करणे. 

समितीने तीन महिन्याच्या कालावधीत अहवाल शासनास सादर करणे आवश्यक राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३०९१५३३४६२६२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


APPASING 
RAMSING RAJPUT 


(आ.रा.राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


(१ 
(२ 
(३) मा.मंत्री,क्रीडा व युवक सेवा यांचे खाजगी सचिव 

(४) मा.राज्यमंत्री,क्रीडा व युवक सेवा यांचे खाजगी सचिव 

(4) मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक 

(६) अपर मुख्य सचिव, (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
( 

( 

( 

( 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 


७) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १७१९/प्र.क्र.२८/क्रीयुसे-२ 


११) आयुकत, नवी मुंबई,महानगरपालिका 

१२) आयुक्त, क्रीडा व युवकसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३) सर्व समिती सदस्य (संचालनालयामार्फत) 

१४) निवड नस्ती (क्रीयुसे-२) 


—~ अट Le pe 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


